उच्च प्राथमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा 
(इयत्ता ५ वी) व माध्यमिक शाळा 
शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) यांच्या 
शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेमध्ये वाढ 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पूमाशि-२०२०/प्र.क्र.३१/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- ०३ जुले, २०२३ 


) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसजी/१३५३, दि.२.०४.१९५४ 
) शासन निर्णय क्रमांक एससीएच-१०९५/(८४/९५)/माशि-८, दि. २.८.१९९५ 
) शासन निर्णय क्रमांक एससीएच-२००५/(१३९/०५)/केंपुयो, दि. १४.०२.२००७ 

४) शासन निर्णय क्रमांक एससीएच-२००९/(९०/०९)/केंपुयो, दि. 22.19.2090 
) 
) 
) 


शासन निर्णय क्रमांक एफईडी-४०१४/६४३/प्र.क्र ४/एसडी-५, दि. २९.६.२०१५ 

शासन निर्णय क्रमांक एफईडी-४०१४/६४३/प्र.क्र ४/एसडी-५, दि. १५.११.२०१६ 

शिक्षण संचाळक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि.२२.०४.२०२० 
रोजीचे पत्र क्रमांक शिसंमा/इ. ५ वी व इ. ८ वी/शिसंच.ए-४/१३८१ 

प्रस्तावना :- 


राज्यातील गुणवान विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी तसेच स्पर्धात्मकतेसाठी प्रोत्साहीत करणे हा 
शिष्यवृत्ती परीक्षेचा मुळ गाभा आहे. राज्यातील शिष्यवृत्ती परीक्षेला विशिष्ट असा दर्जा आहे. 
शिष्यवृत्ती मिळविणे ही विद्यार्थ्यांमध्ये प्रतिष्ठेची बाब मानली जाते. राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी 
भागातील गुणवान विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याकरीता अधिकाधिक प्रोत्साहीत करण्याच्या उद्देशाने दि. 
२.४.१९५४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यामध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन करण्यात येते. 
२. शालेय शिक्षण विभागाच्या दि.०२.०८.१९९५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार उच्च प्राथमिक 
करीता ३९५४ व माध्यमिक करीता ३८१४ संच मंजुर होते. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या 
दि.१४.०२.२००७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शिष्यवृत्तीच्या दरामध्ये व संचामध्ये वाढ करून, उच्च 
प्राथमिक शिष्यवृत्तीचे ७९०८ व माध्यमिक शिष्यवृत्तीचे ७६२८ इतके संच मंजूर करण्यात आले. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दि. २२.०७.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन 
२००९-२०१० या शैक्षणिक वर्षापासून शिष्यवृत्तीच्या दरामध्ये व संचामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. 
उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्तीचे १६६८३ व माध्यमिक शिष्यवृत्तीचे १६२५८ संच मंजूर करण्यात आले 
आहेत. 
३. सरद्यस्थितीतएतेके या संचानुसार उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती करीता १६६८३ संच मंजुर असून 
यांकरीता संचनिहाय किमान रू. २५०/- प्रतिवर्ष ते कमाल रू.१०००/- प्रतिवर्ष एवढी शिष्यवृत्तीची 
रक्‍कम अदा करण्यात येते. तसेच माध्यमिक शिष्यवृत्तीचे १६२५८ संच मंजुर असून यांकरीता 
संचनिहाय किमान रू. ३००/- ते कमाल रू. १५००/- प्रतिवर्ष एवढी शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा 
करण्यात येते. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूमाशि-२०२०/प्र.क्र.३१/ एसडी-५ 


8. 


उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) पास झाल्यानंतरच्या वर्षापासून ३ वर्षाकरीता 


व माध्यमिक झाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) पास झाल्यानंतरच्या वर्षापासून २ वर्षाकरीता 
शिष्यवृत्ती देण्यात येते. तथापि, विद्यार्थ्यांना सद्यस्थितीत देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम कमी 


असल्याने तसेच सदर शिष्यवृत्तीच्या रक्‍कमेमध्ये गेल्या १३ वर्षांच्या कालावधीमध्ये वाढ करण्यात 


आली नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रक्‍कमेमध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


१, 


“उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजना” या योजनेच्या 
शिष्यवृत्तीच्या रक्‍कमेमध्ये वाढ करून ती उच्च प्राथमिक शाळा (इयत्ता ५ वी) सर्व संचांकरीता 
रू.५००/- प्रतिमाह प्रमाणे (रू. ५०००/-प्रतिवर्षी व माध्यमिक झाळा (इयत्ता ८ वी ) सर्व 
संचाकरीता रू. ७५०/- प्रतिमाह प्रमाणे (रू. ७५००/- प्रतिवर्ष) इतकी निश्चित करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


. शिष्यवृत्तीचे सुधारीत दर सन २०२३-२४ पासून लागू राहातील. 


“उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक झाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजना” या योजनेच्या अटी व 
शर्तीमध्ये कोणताही बदल करण्यात येत नसून केवळ शिष्यवृत्तीची रक्‍कम वाढविण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक २२.०७.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयाचे सहपत्र ई 


व एफ मध्ये नमूद संच एच (-) व संच आय () करीता लागू असलेली रु. २०,०००/- पेक्षा कमी 
वार्षिक उत्पन्न याबाबतची उत्पन्न मर्यादा काढण्यात येत आहे 


. सदर योजनेकरीता आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यास तसेच लेखाधिकारी (लेखा), शिक्षण संचालनालय योजना, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


. या बाबींवर होणारा खर्च त्या त्या शिष्यवृत्त्यांखाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली 


मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा 

i 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, 02, माध्यमिक शिक्षण १०७, शिष्यवृत्त्या, (०१ 
माध्यमिक शाळांमधील शिष्यवृत्त्या (०१)(०१) ग्रामीण भागातील प्रज्ञावंत 
विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती (२२०२०३४२), 

i) 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, 02, माध्यमिक शिक्षण १०७, शिष्यवृत्त्या (03) 
शिष्यवृत्त्या, (०३) (०२) प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना सहाय्य (२२०२०३८९), 

ii) २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक शिक्षण १०७, शिष्यवृत्त्या, 
(02)(09) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या 
कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (उच्च माध्यमिक 
शाळा)(२२०२२३१८) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूमाशि-२०२०/प्र.क्र.३१/ एसडी-५ 


४७ २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक शिक्षण १०७, शिष्यवृत्त्या, (०१) 
माध्यमिक शाळांमधील शिष्यवृत्त्या (०१)(०२) खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, (पुर्व 
माध्यमिक शाळा) (२२०२०३५१) 


७. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या दि. १३ जून २०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या 


प्रति, 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०३१७०७०६२६२१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


IMTIYAZ 
MUSHTAQUE KAZ 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधान भवन, मुंबई. 

. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. 


आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे 


१०.सहाय्यक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
११.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

१२.ळेखाधिकारी (लेख), शिक्षण संचाळणालय योजना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
१५.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


